सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) 
घटकांतर्गत प्राप्त केंद्र शासनाच्या हिळड्याचा 
पहिल्या हप्त्याचा 24% निधीचा उर्वरित निधी 
रु. १४५,२५,६३,८१०/- व राज्य समरुप हिस्सा 
रु.९६,८३,७५,८७३/- एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.9७५/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ ASM रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ७ जून, २०२२. 
वाचा :- 

१) संचालक (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी 
दिल्ली यांचे क्र.3-१२०२५/१/२०२०---५००.-४, दि.३०.०३.२०२२ रोजीचे 
आदेश. 

२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. जा.क्र. राव्यक- 
ग्रागू/लेखा(प्रआयो)/१5[ ॥१5॥॥७॥/सर्वसाधारण/२०२२/०६, दि.०५.०४.२०२२. 

शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र शासनाकडून सन 

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या उद्दिष्टाकरिता 
केंद्र हिळ्याच्या पहिल्या हप्त्याचा 24% निधीचा उर्वरित निधी रु. १४५,२५,६३,८१०/- 
( अक्षरी रुपये VHat पंचेचाळीस कोटी पंचवीस लक्ष SAS BU Boal दहा फकत) व 
राज्य समरुप हिस्सा रु.९६,८३,७५,८७३/- (अक्षरी रुपये शहाण्णव कोटी त्र्याऐंशी लक्ष 
पंच्याहत्तर हजार आठडी त्र्याहत्तर WET ) असे एकूण रू. २४२,०९,३९,६८३/- (अक्षरी रुपये 
दोनशे बेचाळीस कोटी नऊ लक्ष एकोणचाळीस हजार सहाशे त्र्याऐंशी फक्त ) एवढा निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.७५/योजना-१०, दि. ७ जून, २०२२ 


खर्च करण्यास व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या हिइड्याचा निधी सन २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा व मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ 
जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१)प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री आवास 
योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण (केंद्र पुरस्कृत योजना) ( केंद्राचा हिस्सा ६० %)( कार्यक्रम ) 
३१ सहाय्यक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ३०१२), या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. तसेच राज्य शासनाच्या हिउड्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, 
६० इतर कार्यक्रम, ७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१)प्रधानमंत्री आवास योजना, 
(०१)(०१) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण ( राज्याचा हिस्सा ४० %) 
(कार्यक्रम ) ३१ सहाय्यक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील 
माहिती कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) 
कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या LEAT ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर 
निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे 
पारित करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.७५/योजना-१०, दि. ७ जून, २०२२ 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९/१४४४, 
दि.०६.०५.२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३७२/व्यय-१५, दि.१८.०५.२०२२ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/.॥808590॥9.90५९.॥) या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०७१५२३१८४४२० 

असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ARUN VASANT 


SHINDE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37 


396dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fd 
6e7 284, stalCode=400032, 


serial INumber=672D36CC7468AA812 


(अरुण व.शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच 
जादा प्रतींसह) 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, 
सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.७५/योजना-१०, दि. ७ जून, २०२२ 


५) नियोजन विभाग (का-१४४४), HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
६) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७) कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व 
योजना-७, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


८) निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


